साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा 
उभारणे करीता आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय दूध 
शितकरण केंद्र, धाराशिव येथील सर्व्हे नं. ४२६ 
येथील १ एकर जागा महसूल व वन विभागाकडे 
प्रत्यार्पित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : दुवियो-१३२३/प्र.क्र.३७/पदुम ९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०१ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ:- १. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाचे क्र. आदुवि-१६(१०)/प्र.क्र.२५/ 
औ.बाद जमीन/शादूयो उ.बाद/४५१० दि. ३०/०७/२०२४ 
२.जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव यांचे क्र. 
जा .क्र.२०२०/नपप्र/कार्या-१/१२०३, दि.२३ मे, २०२३. 
३.सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.पुतळा-३११६/प्र.क्र.३०८/२९, 
दि.२ मे, २०१७. 


प्रस्तावना -: 

आयुक्त दृग्ध व्यवसाय विकास विभाग, वरळी मुंबई आणि जिल्हाधिकारी, धाराशिव 
यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने साहित्य सम्राट आण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी 
शासकीय दूध शितकरण केंद्र धाराशिव येथील स.नं. ४२६ मधील १ एकर जागा महसुल व वन 
विभागास प्रत्या्पीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांनी मागणी केल्यानुसार आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास 
विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय दूध शितकरण केंद्र, धाराशिव सर्व्हे नं. ४२६ मधील १ 
एकर जागा साहित्य सम्राट आण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी, 
धाराशिव यांना हस्तांतरीत करणेकरिता सदर जमीन महसूल व वन विभागास प्रत्यार्पीत 
करण्यास पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटीव शर्ती : - 
१. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास व जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या संयुक्‍त 
समितीमार्फत आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय दूध 
शितकरण केंद्र, धाराशिव सर्व्हे नं ४२६ मधील १ एकर जागा व चतु:सिमा निश्चिती 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुवियो-१३२३/प्र.क्र.३७/पदुम ९, 


२. ज्या प्रयोजनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्याच 
प्रयोजनासाठी जागेचा वापर करणे अनिवार्य राहील. 
३. सदर जागेचे महसुल व वन विभागामार्फत मुल्यांकन करुन संबधीत शासकीय 
यंत्रणेकडून वसूली करण्यात यावी. 
४. सदर जागा हस्तांतरीत करतेवेळी शासनाच्या प्रचलित नियम/धोरणाची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 
२०२४०८०११७४८४९७००१ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
उपसचिव , महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (महसूल),महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग),कृषि व पदुम 
विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय धाराशिव. 
. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विभाग, वरळी, मुंबई. 


७. सह सचिव (ज-६),महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. निवडनस्ती (9-3). 


पृष्ठ 2पैकी 2 


